प्रधानलेखाशिर्ष एमएच १६०१ अंतर्गत “इतर मागास 
वर्ग व डी.एन.टी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मेंट्रिकपूर्व 
शिष्यवृत्ती ” या केंद्र शासनाच्या योजनेकरीता जमेचे 
नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.८७/शिक्षण-२ 
मोती महल,२ रा मजला १९५,जे.टाटा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२० 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०२३ 
प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या इतर मागास वर्ग व डी.एन.टी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती ( Pre 
Matric Scholarship ) या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीसाठी मुख्य लेखाशिर्ष १६०१ 
अंतर्गत जमेचे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याच्या प्रस्तावास मा.महाळेखापाल कार्यालयाची मान्यता घेण्यात 
आली असून त्यानुसार योजनेकरिता संगणक सांकेतांक घेण्यात आला आहे. सदर लेखाशिर्षास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या इतर मागास वर्ग व डी.एन.टी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी मॅंट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती" 
योजनांकरिता प्रधानलळेखाशिर्ष एमएच १६०१ अंतर्गत जमेचे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. नवीन लेखाशिर्षाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शिर्षक 


प्रधान लेखाशिर्ष |एमएच १६०१- केंद्र सरकारकडून] MH 1601- Grants-in-Aid from 
य्यक अनुदान Central Government 


उपप्रधान लेखाशिर्ष ०६ - केद्र पुरस्कृत योजना 06 - Centrally Sponsored Schemes 


Tre fos = Stra wera 


गट fry ४६- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग | 46 - Other Backward Bahujan 
welfare Department 
उप Bry (४६)(०३) शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती (46)(03) Pre-Matric Scholardhip 
सगणक सांकेताक [१६०१ 


oy हे आदेश महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी)१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी 
विचारविनिमय करुन त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण 
विभाग/यूओआर-३६/२०२३-२४/४१३, दि.०३.०७.२०२३, तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. 
सं.क्र.०२/२३/अर्थ-५, दिनांक २०/०२/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.८७/शिक्षण-२ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२६१६१९०७५६३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANGITA DINESH SHELKE 

S A N G ITA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9ace0ca0b129ab4da8f9e91 1057d75e7fbf6f6bd0bS5e8ff7ca 
Odeacfa15e1c0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A16A0B4000A30DD7389BEC31D153FB1F2D63557A5, 
E779E513EF76643F 6613183, cn=SANGITA DINESH SHELKE 
Date: 2023.10.26 16:21:56 +05'30' 
संगिता 31 ) 

कक्ष AIR, ASRS MAA 


१. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 

३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,पुणे 

४. संचालक,, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

५. प्रधान महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र , मुबई/नागपूर. 

६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण/सर्व प्रादेशिक उपसंचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभाग. 

७. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण /सर्व सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. उप सचिव(अर्थसंकल्प)/शिक्षण १, इतर मागास बुहजन कल्याण विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

१०.निवड नस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


